सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोले 
तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण 
मार्ग रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नती करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.४७/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २८ मे, २०१९ 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 


जा. क्र./मुअ(पुणे//का-२/रेशा/१३/९४९/२०१९. दि.१३/०२/२०१९. 


प्रस्तावना :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 


सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोले तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची प्रमुख 
जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नती करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा 
परिषद, सोलापूर यांनी सदर रस्ते दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 
सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर 


तसेच जिल्हा परिषद, सोलापूर यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 


दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, सोलापूर यांचा ठराव विचारात घेऊन सोलापूर जिल्ह्यातील खालील रस्ते “ज्या लांबीवर 
प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतंर्गत कामे मंजूर/प्रगतीत आहेत त्या लांबीवर सबंधीत 


योजनेचा दोषदायित्व कालावधी संपल्यानंतरच सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून कामे घेण्यात 
येतील” या अटीवर दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


समाविष्ठ | साखळी क्रमांक | दर्जोन्नत | दर्जोन्नती 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्यांचा व करावयाची | नंतरचा 
क्रमांक लांबी एकूण क्रमांक 
लांबी 
(कि.मी.) 
7 . | सांगोला इमडेवाडी ते लक्ष्मी दहिवडी | ग्रामीण । (०/०० ते ९/००) | १२.०० प्रमुख 
रस्ता. मार्ग-१२९ | ९.०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
ग्रामीण । (०/०० ते 3/00) मार्ग-१९९ 
मार्ग-१०५ | ३.०० कि.मी. 
2. सांगोला मेडशिगी बुरलेवाडी ते प्रमुख ग्रामीण (०/०० ते ६/००) १३.०० प्रमुख 
राज्यमार्ग-०६ रस्ता. मार्ग-३९ ६.०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
इतर जिल्हा | (०/०० ते ७/००) मार्ग-२०० 
मार्ग-१०५ ७.०० कि.मी. 
एकूण २५.०० 
कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.४७/नियोजन-२ 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील सोलापूर जिल्ह्यातील प्रमुख 
जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २५.०० कि.मी.ने वाढ होऊन एकूण लांबी (४१६८.६७० + 
२५.००) म्हणजेच ४१९३.६७० कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ७.०० 
कि.मी.ने घट होऊन एकूण लांबी (२१३५.०१० - ७.००) म्हणजेच २१२८.०१० कि.मी. इतकी होईल. 
तसेच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १८.०० कि.मी.ने घट होऊन एकूण लांबी (६८०६.८३० 
-१८.००) म्हणजेच ६७८८.८३० कि.मी. इतकी होईल. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०५२८१५४८५६२७१८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 
[| a S h a n t DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Works 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
ry 7 2.5.4.20=2b 1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e81 4db5f8c 
V | n a y a k I a O p a t | | 505422af66a5628314537e, cn=Prashant Vinayakrao Patil 
Date: 2019.05.28 15:55:51 +05'30' 
ंत पाटील) 


अवर सचिव (नियोजन),महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 

१) विभागीय आयुक्त, पुणे. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 

जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर 
करावा) 

जिल्हाधिकारी, सोलापूर. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, सोलापूर (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 
योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाझामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सोलापूर. 

७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

८) निवडनस्ती. 


AN 
~~ 


पृष्ठ २ पैकी 2 


